RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ४, अंक २१ ]] 


मंगळवार , एप्रिल १० , २०१८ / चैत्र २०, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ४० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१. - मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्यासाठी 

अधिनियम . 


पृष्ठे 
१-२ 


दिनांक ९ एप्रिल २०१८ रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 

राजेन्द्र ग . भागवत , 
प्रभारी सचिव (विधि विधान ), 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१. 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १० एप्रिल २०१८ रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 
१८८८ चा ज्याअर्थी, यात यापुढेदिलेल्या प्रयोजनांसाठी, मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात आणखी सुधारणा करणे 
३. इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत 
आहे 
१ . या अधिनियमास, मुंबई महानगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम , २०१८ , असे म्हणावे. 

संक्षिप्त नाव. 
२. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ” सन १८८८ चा 

अधिनियम क्रमांक 
३. असा करण्यात आला आहे ) कलम ३ ९८ मधील, पोट - कलम ( २) मध्ये, 
( क ) तसेच महानगरपालिकेला, अनुसूची “ जज ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कृषी उत्पन्नाची या 

३९ ८ ची सुधारणा. 
मजकुरानंतर, “, जनावरांची, शोभिवंत किंवाविदेशी पक्ष्यांची आणि शोभिवंत किंवा विदेशी माशांची ( वन्यजीव 
( संरक्षण ) अधिनियम, १९ ७२ अन्वयेकिंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये 
प्रतिबंधित केलेली जनावरे, पक्षी आणि मासे वगळून ) ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ; 


१८८८ चा 


३ याच्या कलम 


१ ९ ७२ चा 

५३ . 


( १ ) 


भाग चार - ४०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल १० , २०१८ / चैत्र २० , शके १ ९ ४० 


6 


सन १८८८ चा 


३ याच्या कलम 


५३. 


विनिर्दिष्ट केलेल्या कृषी उत्पन्नाच्या ” या मजकुरानंतर, “, जनावरांच्या, शोभिवंत किंवा 
विदेशी पक्ष्यांच्या आणि शोभिवंत किंवा विदेशी माशांच्या ( वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १९ ७२ अन्वये १९ ७२ चा 
किंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये प्रतिबंधित केलेली जनावरे, पक्षी आणि ५३. 
मासे वगळून ) ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

३. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४०१ मधील, पोट -कलम (१ ) मध्ये, “ कोणतेही जनावर " 
अधिनियम क्रमांक या मजकुरानंतर, ", शोभिवंत किंवाविदेशी पक्षी आणि शोभिवंत किंवा विदेशी मासे ( वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, १९ ७२ चा 

१९ ७२ अन्वये किंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये प्रतिबंधित केलेली जनावरे , 
४०१ ची सुधारणा. 

पक्षी आणि मासे वगळून) ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

४. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४०६ मधील, खंड ( फ ) मध्ये, “ कृषी उत्पन्नाच्या ” या 
अधिनियम क्रमांक 

मजकुरानंतर, “, जनावरांच्या, शोभिवंत किंवा विदेशी पक्ष्यांच्या आणि शोभिवंत किंवाविदेशी माशांच्या ( वन्यजीव १९ ७२ चा 
३ याच्या कलम 
४०६ ची सुधारणा . 

( संरक्षण ) अधिनियम, १९ ७२ अन्वये किंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये प्रतिबंधित ५३. 
केलेली जनावरे, पक्षी आणि मासे वगळून) ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

५. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४६१ मधील, खंड (मअ) मध्ये, “ कृषी उत्पन्नाची ” या 
अधिनियम क्रमांक मजकुरानंतर , “, जनावरांची, शोभिवंत किंवा विदेशी पक्ष्यांची आणि शोभिवंत किंवा विदेशी माशांची (वन्यजीव ( संरक्षण) १९ ७२ चा 
३ याच्या कलम 

अधिनियम , १९ ७२ अन्वयेकिंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये प्रतिबंधित केलेली ५३. 
४६१ ची सुधारणा. 

जनावरे , पक्षी आणि मासे वगळून ) ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 


सन १८८८ चा 


सन १८८८ चा 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


